सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शेतमालाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या 
अनुषंगिक खर्चाची अर्थसहाय्य (२४२५ २४१७) 
(Unconditiona!) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- 
नाफेड खरेदी / जाहिरात / २०२०-२१ / २५३ , दिनांक २२ सप्टेंबर , २०२०. 
2) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग , क्रमांक :- अर्थसं - २०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ-३ , 
दिनांक १५ मार्च , २०२१. 


प्रस्तावना :- 

सन २०१३-१४ मध्ये केंद्र शासनाने आधारभूत दराने विविध कडधान्ये, तृणधान्य व तेलबिया 
यांची खरेदी करण्यासाठी नाफेड या संस्थेची प्रमुख अभिकर्ता म्हणून नेमणूक केली आहे. राज्यात 
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई या संस्थेची उप 
अभिकर्ता म्हणून नियुक्‍ती केली आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक ३१.७.२०१४ रोजीच्या निर्गमित 
केलेल्या आधारभूत किंमत योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार योजनेची जाहिरात राज्य शासनाच्या 
स्तरावरुन केली जाते. सदर जाहिरातीची देयके पणन महासंघाकडून अदा केली जातात. हंगाम 
२०१७-१८ ते हंगाम २०१९-२० पर्यंत किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने खरेदी 
याबाबत वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीची देयके अदा करण्यासाठी पणन महासंघास सुधारित 
अंदाजाद्वारे प्राप्त झालेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


हंगाम २०१७-१८ ते हंगाम २०१९-२० पर्यंत किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने 
खरेदी याबाबत वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीची देयके अदा करण्यासाठी पणन महासंघास 
रुपये ५०.०० लाख (रुपये पन्नास लाख फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स 


२. सदर खर्च सन २०२०-२१ च्या खालील लेखाशिर्षाखाळील सुधारित अंदाजाद्वारे उपलब्ध 
झालेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२४२५ सहकार , 

(००) (१०८) , इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 

(०१) पणन सहकारी संस्था, 

(०१) (२२) म.रा.स.पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या होतमाळाची रक्‍कम 

अदा करण्याकरिता येणा-या अनुषंगीक खर्चासाठी अर्थसहाय्य 

(२४२५ २४१७) (अनिवार्य) 

३३ - अर्थसहाय्य 


३. याशासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला आहे, 
त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल विनाविलंब 
शासनास सादर करावा. 


४. या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला रुपये ५०.०० लाख (रुपये एक पन्नास लाख 
फक्त) इतकी रक्‍कम RIGS सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास अदा करावी. 
याबाबतचा ATS खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मर्या. 
नाव/फर्मचे नाव मुंबई 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता कनमूर हाऊस,नरसीनाथा स्ट्रीट, 
(ज्या प्रकरणी लागू आहे) पो.बॉ.क्र ५०८०,मस्जीद,मुंबई-९ 
बॅक खाते क्रमांक ६२४२९१८३२९ 

बॅक खात्याचा प्रकार चालू खाते 

बॅंकेचे नाव इंडियन बक 

बॅक शाखेचे नाव व पत्ता शाखा मांडवी, मस्जीद 

बॅक शाखेचा संकेतांक ०००१६ 

एमआयसीआर क्रमांक ४०००१९०१६ 

आयएफएससी संकेतांक ॥981०००॥॥०१३ (॥)॥8०००॥/॥०१३) 


५. या शासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 


करण्यासाठी श्री.र.गं.बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स 


मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व श्री.का.गो.वळवी, उप सचिव (पणन), सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला 
आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित पणन महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. तसेच प्रत्यक्ष मासिक खर्च केल्याची एकत्रित माहिती त्या 
महिन्यानंतरच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी. 


७. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / वित्तीय संस्थांना वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाचा अनौपचारीक सं.क्र.१८२/ 
२०२१/व्यय-२,दिनांक २६ मार्च, २०२१ व परिपत्रक, क्रमांक:- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३,दिनांक 
१५ मार्च, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१५५८५३२४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunanda M Ghadyale 

DN: c=IN, o=Governmen’ it Of Maharashtra, ou=COOPERATION 
U al a Nn a MARKETING & TEXTILES DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80ba9ed 

ecaf650dad6e8311b45, 


serialNumber=cSadff25 1 3f33afa9ed70c79c5a4636204d8bb404 
Obf2c6c2470d0f20d8dc79d, cn=Sunanda M Ghadyale 


Date: 2021.03.30 16:05:36 +05'30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव (पणन), महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मंत्री (सहकार, पणन) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र.१८०/२४ स 


७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय,मुबई 

८. प्रधान सचिव(पणन), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

९. व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 
१०.पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.लेखा कोषागार अधिकारी , पुणे. 

१४.अवर सचिव (१७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


